“मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०२)(०५) 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे 
(माहिती प्रणाली व्यवस्थापन) (कार्यक्रम) १३-कार्यालयीन खर्च, “५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (२२३०ए१७४) या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानापैकी वितरीत असलेल्या रुपये १२५.०० लक्ष 
(रू. एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या खरेदीच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: खरेदीप्र./२०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१२/नियोजन/खरेदी/प्रमा/२०२१-२२/प्र.क्र.२८/ 

२८०, दि.०१.१२.२०२१ व दि. २१.०१.२०२२ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, दि.१७.०४.२०१५ 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६, 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१ प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दि.०८.१२.२०१७, 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं/२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि. २४.०६.२०२१ 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं/२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 

७. कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. कौविउ/२०१९/प्र.क्र.२४३/ 
प्रशा-१, दि.१९.११.२०१९ 


प्रस्तावना : 

संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील योजनांची व्याप्ती लक्षात घेऊन शैक्षणिक प्रशासकीय वित्तीय बाबींचे 
नियंत्रण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचे गरजेचे आहे. राज्यातील व्यवसाय 
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था/ कार्यालये संगणक पध्दतीने जोडणे त्यासाठी वायफाय 
arnt निर्माण करणे, ई- गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविणे, माहिती व्यवस्थापनाचे बळकटीकरण करणे त्याअनुषंगाने 
विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी करीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय 
दि.०५.०६.२०१२ अन्वये संचालनालयाचे बळकटीकरणे या राज्यस्तरीय योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे या योजनेर्तगत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
या उद्दिष्टातर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेट वर्किगव्दारे जोडण्याकरीता ई-गव्हर्नस 
डाटा बेस तयार करण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत प्रथम टप्प्यात ७९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील पायाभूत सुविधा 
वाढवण्यासाठी संगणक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर खरेदी सन २०१७-१८ नंतर व सन २०२०- 
२१ पर्यंत पूरेश्ा प्रमाणात खरेदी करण्यात आलेली नाही यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या संगणकाची आयुष्य ही पाच वर्ष 
मर्यादीत आहे त्यामुळे ते वारंवार बंद पडून निकामी होत आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज विपरीत परीणाम होत आहे 
तसेच संस्थांन मध्ये DGET New Delhi DBT Module च्या परीक्षा शिकाऊ उमेदवारी योजनेच्या परीक्षा, शिल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदीप्र.//२०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-४ 


कारागीर प्रशिक्षण योजनेतर्गत होणाऱ्या सहामाही व वार्षिक परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत 
आयोजित सहामाही व वार्षिक परीक्षेचे आयोजन संस्थेस सुरळीत पार पाडण्यासाठी अध्ययावत संगणक यंत्रणा संस्थेत 
उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. या करीता सन २०२०-२१ या अर्थसंल्पित वर्षात रू. ५००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंल्पीत 
झालेला असून या निधी पैकी रू. १२५.०० लक्ष इतका निधी वितरीत झालेला आहे. या वितरीत झालेल्या निधीच्या 
मर्यादित खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षक यांनी संदर्भ क्र. १ व त्या सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टात प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार रू. १२५.०० लक्ष (रू. एक कोटी पंचवीस लक्ष 
फक्त) “५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि. ०१.१२.२०२१ व दि. २१.०१.२०२२ च्या 
पत्रात व परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व 
सेवायोजन, (०२)(०५) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे (माहिती प्रणाली व्यवस्थापन) 
(कार्यक्रम) १३-कार्यालयीन खर्च व “५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (२२३०ए१७४) या SKIT रू. ५००.०० लक्ष 
इतक्या निधी अर्थसंल्पित झालेला असून सदर निधीपैकी वितरीत झालेला रू. १२५.०० लक्ष (रू. एक कोटी पंचवीस लक्ष 
फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील येणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०२)(०५) व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाचे बळकटीकरण करणे (माहिती प्रणाली व्यवस्थापन) (कार्यक्रम) १३-कार्यालयीन खर्च व “५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (२२३०ए१७४) या लेखाशिर्षाखाली या Ble TATA सन २०२१-२२ करिता मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून सदरचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र प्रत्यक्षात खर्च रू. १२५.०० लक्ष (रू. एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) 
इतक्या वितरीत झालेल्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक 
99.08.2094 अनुसार वित्तीय अधिनियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिळा, उपविभाग दोन Helles अ.क्र. ३ नियम 
क्र. ७; अ.क्र.४, नियम क्र.७; अ.क्र.२६-अ नियम क्र.७६, अ.क्र.२७-अ नियम क्र.७६ व अ.क्र.२७-ब नियम क्र.9६ व अ.क्र.२८ 
नियम क्र.७६; अ.क्र.३७ नियम क्र.९० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तसेच वित्त विभाग 
अनौ.सं.क्र.२०/व्यय-६ दि.०९.०२.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार तसेच संदर्भ क्र. ३, ४ व ७ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीचे काटेकोर पालन करण्याच्या तसेच खालील अटी व शार्तींचा अधिन राहून सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे:- 
अ) सदरहू यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार 
HOS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 
ब) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५//उद्योग-४, दि.२४ ऑगस्ट, २०१७ आणि त्या विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले शासन निर्णायान्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील अटी व शर्ती आणि तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहित पध्दतीने खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयानुसार व विभागाच्या संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदीप्र./२०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-४ 


दि.१९.११.२०१९ अन्वये गठित केलेल्या समितीच्या मान्यतेने कार्यवाही करण्यात यावी. सदर खरेदीची प्रक्रिया खरेदी 
धोरणानुसार राबविण्यात यावी. 

क) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६, आणि उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५//उद्योग-४, दि.२४ 
ऑगस्ट, २०१७ अन्वये दिलेल्य अटींच्या व शर्तीच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावरुन GEM च्या माध्यमातून साहित्य खरेदी 
प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदी देयके कोषागारातून आहरीत करु नयेत. 

ड) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित 
करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी 
खातरजमा करावी. 

इ) खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & distribution) करणे 
तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory 
Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

ई) सदरचा खर्च वितरीत असलेल्या रूपये १२५.०० लक्ष (रू. एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या निधीच्या मर्यादेत 

करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१०१७४७३९२५०३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SANKHE ser ee 
(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 
सर्व प्र.प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. 
सर्व अधिदान व लेखाअधिकारी. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग/व्यय-६. 
८. निवडनस्ती (व्यऱशि-४) 


Cc “५७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


